मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ यांनी 
रिट याचिका क्र. ३६९६ / २०१८ मधील अवमान 
याचिका क्र. २६४ / २०२२ व इतर याचिकांप्रकरणी 
दि. १४.०२.२०२३, दि.१५.०३.२०२३ व दि 
२७.०३.२०२३ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
विशेष शिक्षकांच्या थकीत वेतनासाठी निधी 
वितरीत करण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२३ 
संदर्भ :- 
१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्रमांक - याचिका-२०२२/ प्र.क्र.१०७/ एसडी-१, 
दिनांक-२८ मार्च, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.०२ मधीळ "मागणी क्रमांक ई-२, 2202, 
सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ - शिक्षक व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) 
(02) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 39 सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ | 
& 92)" 


याऐवजी 

"मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६ - शिक्षक व इतर 

सेवा, (००) (००) (०१) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) (राज्य हिस्सा ४०%) (२२०२॥६१२)" असा वाचावा. 

2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३३०१४४६५२२७२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital ed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD 

SANTOS H U M ES H RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
5d578b334c05c1e8 

GAIKWAD —__—___satubercassaezsa7esorssoznoscozmaeasznodose 


(संतोष गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. राज्य प्रकल्प संचालक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. नियोजन विभाग, कार्यासन -१४७१ 

६. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन -५, व्यय-५, अर्थसंकल्प- ३, अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, , मुंबई / नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषगारे, पुणे 

१०. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिल्हा पुणे 

११. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२. निवड नस्ती कार्यासन एसडी-१. 


